महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - २०२३. (अंशत: बदल) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१६/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२३ 
संदर्भ :- १. शासन समक्रमांक दि.०१ जून,२०२३ व दि.२७ जून,२०२३ रोजीची पत्रे 
२. कृषि आयुक्तालय पत्र क्र.कृ.आ.पुणे/नस्ती/आस्था-४/२०२२/२३०/२१९७६, 
दि. ०३ जुले,२०२३ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील खालील अधिकारी यांना त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेत अंशात: बदल करुन स्तंभ क्र. २ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


नाव व पदनाम अंशत:बदलीने पदस्थापना शरा 
161111 | २ ३ 
इंगळे शिवाजी पिराजी, मंडळ कृषि | मंडळ कृषि आधिकारी, | कृषि आयुक्तालयाच्या 
अधिकारी, गोऱ्हे, ता.वाडा, | विक्रमगड, ता.विक्रमगड, | दि.२९.६.२०२३ च्या 
जि.पालघर जि.पालघर (रिक्‍त पदावर) आदेशान्वये केलेली बदली 
आदेश रद्द करुन. 


२. उपरोक्त अशांत: बदलाने बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न 
करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी 
हे रूजू/कार्यमुकक्‍त झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) यांना सादर करावा. 

३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Bear तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२४११५७१७५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA 


SUNIL ARJUN 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१६/१६-ओ 


३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

६. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. सर्व संबंधित अधिकारी 

१०. निवड नस्ती /१६अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


